RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक १ ] 


सोमवार , जानेवारी २, २०१७ / पौष १२, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जून २०१६ 


अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एबीबी-२०१० / प्र. क्र . १८ ९ / फ - ९. - भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ (१ ९२७ चा अधि . क्र . १६ ) महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना , 
याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा त्याची कलमे २६ , २८ , ३०, ३२, ३४ आणि ७६ आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे भारतीय वन ( महाराष्ट्र) ( ग्रामवने नेमून देणे , त्यांचे व्यवस्थापन करणे व ती रद्द करणे यांचे 
विनियमन ) नियम , २०१४ यात पुढील सुधारणा करीत आहे : 


~ 


१ . 

या नियमांना, भारतीय वन ( महाराष्ट्र ) ( ग्रामवने नेमून देणे , त्यांचे व्यवस्थापन करणे व ती रद्द करणे यांचे विनियमन ) ( सुधारणा ) 
नियम , २०१६ असे म्हणावे. 


२ . 


भारतीय वन ( महाराष्ट्र) ( ग्रामवने नेमून देणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे व ती रद्द करणे यांचे विनियमन) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ 

मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे), याच्या नियम १ मध्ये उप-नियम ( ३) ऐवजी, पुढील उप- नियम दाखल करण्यात येईल 

“(३ ) हे नियम , पंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे ) अधिनियम, १९९ ६ (१९९ ६ चा अधि. क्र . ४० ) 
याच्या तरतुदी भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद २४४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या अनुसूचित क्षेत्रांना लागू आहेत , अशा अनुसूचित 
क्षेत्रांना लागू असणार नाहीत . ” 


भाग चार - अ - १-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी २, २०१७ / पौष १२, शके १९ ३८ 


३ . 


“ 


मुख्य 

नियमांच्या नियम ३ मध्ये, पोट -कलम (१) मधील मूळ परंतुकाऐवजी पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल : 

परंतु , अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी ( वनहक्क मान्य करणे ) अधिनियम, २००६ (२००७ चा अधिनियम क्रमांक २ ) 
अन्वये आधीच मान्य करण्यात आलेले आणि निहित असलेले वनहक्क आणि त्या अधिनियमांन्वये परिणामी जे त्या अधिनियमात अंतर्भूत 
असलेल्या तरतुदी नुसार दावा करण्यात आलेले हक्क यापुढे मान्य आणि निहित करण्यात येतील, ते परिणामी यासंबंधातील अधिनियम 
आणि त्याखाली करण्यात आलेल्या नियम यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल आणि ते ( हक्क ) या नियमांद्वारे कधीच कमी करता 
येणार नाहीत . 
स्पष्टीकरण. 

वनहक्क या संज्ञेला, अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी ( वनहक्क मान्य करणे ) अधिनियम , 
२००६ ( २००७ चा अधिनियम क्रमांक २) यांच्या मधील कलम २ चा खंड ( ङ ) मध्ये जो अर्थ नेमून दिला आहे, तोच अर्थ असेल. ” 


“ 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीरेंद्र तिवारी , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


